उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- 
ब मधील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त पदांची यादी 
प्रसिद्ध करणे 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ०४१८/प्र.क्र.९६/मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : ४ मे, २०१८ 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन १२, 
दिनांक ९.४.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन १२, दिनांक 
९.४.२०१८ अन्वये गट-ब मधील अधिकारी तसेच गट-क व गट-ड मधील कर्मचारी यांना समुपदेशनाद्वारे 
बदलीबाबतचे धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बदलीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ९.४.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे मार्च अखेरपर्यंत रिक्‍त 
पदांची यादी व बदली पात्र अधिकाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करावयाची आहे. तथापि, सामान्य प्रशासन विभागाने शान 
निर्णय दिनांक ९.४.२०१८ रोजी निर्गमित केला असल्यामुळे याद्या निर्गमित करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) गट-ब 
संवर्गातील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त पदांची यादी या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात येत आहे. 


अ. संवर्ग सेवा बदलीपात्र रिक्त 
क्र अधिकाऱ्यांची । पदांची यादी 
सेवाज्येष्ठता 
यादी 
| कनिष्ठ प्रशासन | म.शि.से. (महाविद्यालयीन प्रपत्र-अ प्रपत्र-ट 
अधिकारी/  अधिक्षक/ | arr) 
प्रबंधक 
२ । कनिष्ठ अधिव्याख्याता म.शि.से. (महाविद्यालयीन प्रपत्र-ब प्रपत्र-ठ 
शाखा) 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०४१८/प्र.क्र.९६/मशि-१ 


२. तरी बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी विवरणपत्र-१ नुसार विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये पसंतीक्रमाची माहिती 
संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्याकडे दिनांक ९ मे, २०१८ पर्यंत सादर करावी. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
यांनी पसंतीक्रमासह एकत्रित माहिती दिनांक ११ मे, २०१८ रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास सादर करावी. 


३. या विभागाच्या अधिपत्याखाळील गट-ब मधील ज्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी विनंती अर्ज सादर केले आहेत, 
ते विचारात घेतले जाणार नाहीत. तसेच दिनांक ९ मे, २०१८ पर्यंत जे अधिकारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
यांच्याकडे पसंतीक्रम देणार नाहीत se अधिकाऱ्यांना प्रशासनाच्या रिक्त पद भरण्याच्या निकडीनुसार 
पदस्थापना दिली जाईल. तसेच असे अधिकारी पदस्थापनेचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत मुदतपूर्व बदलीसाठी अर्ज 
करु शकणार नाहीत. तसेच अशा अधिकाऱ्यांनी विनंती अर्ज सादर केल्यास ते विचारात घेतले जाणार नाहीत. 


जे अधिकारी प्राधान्यक्रम नमूद करतील त्यांनी त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र व 
कागदपत्रांचे पुरावे जोडणे आवश्‍यक आहे. सदर पुरावे जोडले नसल्यास अज्ञा अधिकाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम विचारात 
घेतले जाणार नाहीत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०४१४३१३७२८०८ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, eae 
Manisha Pravin १ ण ohsher tec 


Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a री 2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97bfe7f861 bfl 92ce9dd6b4 
K | n | d0924623149a5 1f9ed, cn=Manisha Pravin Kini 
Date: 2018.05.04 14:44:36 +05'30' 


(म. प्र.किणी) 

सोबत : प्रपत्र व विवरणपत्र कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

३) सर्व प्राचार्य/संचाळक शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

8) गट-ब मधील सर्व बदलीपात्र अधिकारी 
प्रत माहितीस्तव, 


१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ard fears कार्यकारी अधिकारी 
२) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
३) निवडनस्ती (मशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०४१८/प्र.क्र.९६/मशि-१ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब- (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी / प्रबंधक / अधीक्षक (पदावरील कार्यरत 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण ०४१८/प्र.क्र.९६/मशि-१, दि. ४ मे, २०१८ 
सोबतचे प्रपत्र अ 


बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंतची जेष्ठता यादी. 


अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 


रुजू दिनांक 


सेवा काळावधी 


क्षेत्र 


बदली अधिनियम ३ (9) अन्वये बदलीस पात्र - निरंक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र ब 
शासकीय संस्था/ महाविद्यालयातील महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) या 


संवर्गातील विषयनिहाय कार्यरत बदलीपात्र अधिकाऱ्याची दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंतची ज्येष्ठता यादी. 


ए आर जळमकर 
वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 

श्री. पो. बाय. पारखे 

इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई 


डा अतुल बासुदेव धाबळे 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 


Bad) Cc ९ CO 


प्र.कटकतलवारे (दिव्यांग) २१ वर्षे ४ म 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती ३० दिवस 


fasten वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 


मुंबई 
श्री प्रदीप सारस्वत 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई 


श्री व्ही. एस. आडत २८-०८-२०१४ 
राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर ३ दिवस 
एस. एस. बडकस ०९-०९-२०१४ 
वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 
. व्हा. एम. पवार १२-०९-२०१४ 
वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 


अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यालय 


श्रो. एफ. डी. तांबे २१ वषे, ८ महिने, 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती २२ दिवस 


अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यालय 


शेख नूर शेख कादर १९-१२-१९८७ 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद 


श्रीम मैसरब १०-०६-२०१४ 
सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 


गृहशास्त्र 


रुजू दिनाव 


एस. ए. fe २२-०७-१९८५ 
वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 


०२३-१२-२००८ 


राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर 


बिगर अवघड क्षेत्र 


बिगर अवघड क्षेत्र 


बिगर अवघड क्षेत्र 


बिगर अवघड क्षेत्र 


बिगर अवघड ६ 


बिगर अवघड ६ 


बिगर अवघड ६ 


बिगर अवघड ६ 


जीवशास्त्र 


श्रीम चित्रलेखा सुब्बाराव राव ०१-०८-१९९० |२७ वर्षे, ९ महिने, | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद ३० दिवस 

श्री. देवेद्र एस. खे १७-१०-२०१२ बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 

| _ 
डॉ. एन. एम. पाऊलकर २०-१०-२०१२ बिगर अवघड क्षेत्र 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई 


2 बाजी शास्त्राकार २२-१०-२०१२ बिगर अवघड ६ 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद 
a ; ०१-११-२०१२ बिगर अवघड 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद 
MA SAA बावतीस USHA ०६-११-२०१२ बिगर अवघड ६ 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 
: ; ०६-११-२०१२ बिगर अवघड ६ 
शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद 

१० म डी. डी. सावंत २६-११-२०१२ | ५ AY, ६ महिने, बिगर अवघड ६ 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई 

११ श्रीम आर. आर. तं १२-१२-२०१२ | ५ वषे, ५ महिने, बिगर अवघड ६ 
राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर 

१२ श्री. एस. ब २०-१२-२०१२ | वष बिगर अबघड 
राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर 


9 २२-१०-२०१२ बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 


श्रो.आर.डी.शहाकार बिगर अवघड क्षेत्र 
वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान 


क्षेत्र 


बिगर अवघड क्षेत्र 


क्षेत्र 


बिगर अवघड क्षेत्र 


१ ।श्रीम प्रिती किरण गाव ०२-०१-१९९८ |२० AY, ४ महिने, बिगर अवघड 

२ [SMT आर. आय. शेख २५-०८-२००५ ।१२ AY, ९ महिने, बिगर अवघड ६ 
ee 0494: मर्या 

३ ।श्री. धनंजय डी. देशमुख १४-०६-२०१० |७ वर्ष, १९ महिने, बिगर अवघड 
पन शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 4 १७ दिवस | 

४ ||श्री. एम. एन. टेकवानो १५-०६-२०१० ७ वर्षे, ११ महिने, बिगर अवघड 
oa 6 ता अ वा 


५ श्रीए ९-०६-२०१४ ।|३ वषे बिगर अवघड 
शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद 


रसायन शास्त्र 


अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यालय 


१ |श्रीम भक्‍तो शे. काजरेकर(सावंत) २२-१०-२०१२ |५ वर्ष, ७ महिने, बिगर अवघड क्षेत्र 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई ९ दिवस 


ण 
शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद ८ दिवस 
३ [St उत्तम रूक्माजी डप्पडवाड १८-०६-२०१४ |३ वर्षे, ११ महिने, बिगर अवघड क्षेत्र 
४ ।श्रो आर पी सूर्यवंश १३-०७-२०१४ |३ वर्ष, ९० महिने, बिगर अवघड क्षेत्र 
See स्त 
१४ | ३ वर्ष, ९ महिने, बिगर अवघड क्षेत्र 
नत |: | 


क्षेत्र 
30-22-2003 |।२४ वर्ष, ६ महिने, 


CG 


१ ।श्री. एस. डी. सोनवण १८-०९-२०१२ |५ वषे, ८ महिने, बिगर अवघड ६ 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई १३ दिवस 

२ | SA दिपालो पवार २५-१०-२०१२ |G AY, ७ महिने, बिगर अवघड ६ 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई ६ दिवस 

3 ९ 


एन आव्हाड १०-०६-२०१४ ।३ वषे बिगर अवघड ६ 
fasten वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई 


समाज शास्त्र 


. पौ. नागपूरे ११-०३-१९९६ [22 वर्षे, २ महिने, | बिगर अबघड क्षेत्र 
SATS नाईक शासकीय कला व समाजविज्ञान २० दिवस 
संस्था, नागपूर 


अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यालय 


.श्रीम आशा सौ धुरे ०९-०६-२०१० |७ वर्ष, ११ महिने, बिगर अवघड क्षेत्र 
सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, २२ दिवस 


श्री. बिठ्ठल देसले ०७-०६-२०११ |६ वर्ष, १९ महिने, बिगर अवघड क्षेत्र 
इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, मुंबई २४ दिवस 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण ०४१८/प्र.क्र.९६/मशि-१, दि. ४ मे, २०१८ 
सोबतचे प्रपत्र ट 


दिनांक ३१.०५.२०१८ रोजी रिक्‍त असणाऱ्या पदांची यादी 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब- (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी / प्रबंधक / अधीक्षक) 


कार्यालयाचे नांव पदनाम रिक्‍त | संभाव्य क्षेत्र 
पदसंख्या | Rad 

शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, | कनिष्ठ प्रशासन ६ | बिगर अवघड 

पुणे अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई कनिष्ठ प्रशासन | | बिगर अवघड 
अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, कनिष्ठ प्रशासन i | बिगर अवघड 

कोल्हापूर अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, कनिष्ठ प्रशासन णि | बिगर अवघड 

जळगांव अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद विभाग, कनिष्ठ प्रशासन _ शि बिगर अवघड 

औरंगाबाद अधिकारी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पनवेल विभाग, पनवेल । कनिष्ठ प्रशासन णि | बिगर अवघड 
अधिकारी 

एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई प्रबंधक 110 [=| बिगर अवघड 

ईस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई प्रबंधक a | बिगर अवघड 

सिडनहेम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई प्रबंधक शिन al बिगर अवघड 

विज्ञान संस्था, मुंबई प्रबंधक दि [| बिगर अवघड 

न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था, मुंबई प्रबंधक द्वि [= बिगर अवघड 

भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, अधीक्षक |. | बिगर अवघड 

कोल्हापूर 

भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, अधीक्षक णि णं बिगर अवघड 

नाशिक 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई अधीक्षक a el बिगर अवघड 


सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे अधीक्षक बिगर अवघड 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, अधीक्षक बिगर अवघड 
कोल्हापूर 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, अधीक्षक बिगर अवघड 
जळगांव 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर अधीक्षक बिगर अवघड 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, अधीक्षक बिगर अवघड 
सोलापूर 

सावित्रीबाई फुले महिला छात्रालय, मुंबई अधीक्षक बिगर अवघड 
शासकीय महाविद्यालये मुलांचे वसतीगृह, मुंबई अधीक्षक बिगर अवघड 
तेलंग स्मारक मुलींचे वसतीगृह, मुंबई अधीक्षक बिगर अवघड 
ईस्माईल युसूफ महाविद्यालय, (वसतीगृह), मुंबई अधीक्षक बिगर अवघड 


प्रपत्र-ठ 
शासकीय संस्था/ महाविद्यालयातील महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) या 
संवर्गातील दिनांक ३९.०५.२०१९८ रोजी रिक्‍त असणाऱ्या पदांची विषयनिहाय यादी 


अर्थशास्त्र 
महाविद्यालयाचे नाव रिक्त संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 


शासकोय विदभे ज्ञान विज्ञान संस्था, STARTS 


महाविद्यालयाचे नाव संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 


क वळी 
ee 
बिगर 
बिगर 


४ ।॥ एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंब २ विक वळा गर अवघड ६ 
Ea विळे वले a 
सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंब al बिगर अवघड ६ 


रिक्त संभाव्य रिक्‍त 

पदसंख्या 
बिल अल 
पक्क अमा 
ae eee 
ae 
रिक्त संभाव्य रिक्‍त 

पदसंख्या 
2 "| 
a aT 

रिक्त संभाव्य रिक्‍त 

पदसंख्या 
कळ क्या 
०-० a 


एलाकन्टन महाविद्यालय, म ३3 [विगर अवघड, 
सिडनहँम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंब बिगर अवघड ६ 


गृहशास्त्र 


महाविद्यालयाचे नाव संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 
कक कळ्या 
a 
pee 


महाविद्यालयाचे नाव रिक्त संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 
न 
त 


महाविद्यालयाचे नाव संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 
Da ० aE 
र Per sear a GE 
२ feteanrmiarn SC नर अववड 
a} 


रिक्त संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 


रिक्त संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 


Le 
रिक्त संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 

र 


रसायनशास्त्र 


महाविद्यालयाचे नाव रिक्त संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 


र eae र 37 क्‍ितरअववडकतर 
२ पकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय १ बिगर अवघड क्षेत्र 


राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर ४ | ० |बिगर अवघड क्षेत्र 
eater ae मुक र गर अवघड केत 
इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई बिगर अवघड क्षेत्र 


राज्यशास्त्र 


महाविद्यालयाचे नाव रिक्त संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 
ae! 
ag 
= ag 


महाविद्यालयाचे नाव संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 


समाजशास्त्र 


रिक्त संभाव्य रिक्‍त 
पदसंख्या 
२ ।वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर बिगर अवघड ६ 
रा कचा ८ जन 


संभाव्य रिक्‍त 


पदसंख्या 


र शित्कवजन क्लिनक्लक्ललकञलवत [१9 
र िजसमम्लक्यलककेल्ष [शर 
३ ्लकल्लम्लक्कलक नह [रफ] 
veered 
a [retrain stmerem Ee 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण ०४१८/प्र.क्र.९६/मशि-१, दि. ४ मे, २०१८ सोबतचे 
विवरणपत्र -- ९ 


बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी बदली प्राधिकारी कार्यालयास सादर करावयाची माहिती 
, अधिकाऱ्यांचे are :- 
२. पदनांम :- 


| सध्याच्या पदावर कार्यरत असलेले कार्यालय ब ठिकाण (अवघड क्षेत्रात को बिगर अवघड क्षेत्रात याबाबतच्या 
माहितीसह) :- 


. सध्याच्या पदावर रुजू झाल्याचा दिनांक :- 
. अधिकाऱ्याचे बय :- 


. आतापर्यंतच्या सेवेचा तपशील :- 


अ.क्र. । पदनांम शासकोय सेवेत कोणत्या ठिकाणी सेवा केली याबाबतचा तप 


कार्यालयाचे नांब ब | hal PITT 
ठिकाण as ated 


. अधिकारी बदलीपासून सूट मिळण्यास पात्र असल्यास त्याबाबतची कारणे :- 


, अधिकारी सा.प्र.वि. च्या दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयसोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मधील 
कोणत्या प्राधान्यक्रमांकात अंतर्भूत होतो याबाबतची माहिती :- 


. संबंधित प्राधान्यक्रमात अंतर्भूत होत असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र/कागदपत्रांचे पुरावे :- 


१०. सर्वसाधारण बदली कोणत्या ठिकाणी करावी याबाबतचे कमाल १० पसंतीक्रम 
(१० पसंतीक्रमापैकी किमान २ पसंतीक्रम अवघड क्षेत्रातील नमूद करण्यात यावेत.) 


अ.क्र. 


शिक ओन आका 


१ 


20 


ठिकाण :- 


दिनांक :- 


